श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, पुणे या क्रीडा 
संकुलाच्या दैनंदिन देखभाल दुरुस्तीच्या 
खर्चासाठी सन २०२२-२३ साठी निधी मंजूर 
करुन वितरीत करणेबाबत- लेखाशिर्ष(२२०४- 
१७०२). 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.११७/क्रीयुसे-१ 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
तारीख: २९ मार्च, २०२३ 
वाचा :- 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र.क्रीडायो-२३१७/प्र.क्र.२२३/क्रीयुसे- 
१, दिनांक ३० मार्च, २०१९. 
२) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, पुणे यांचे क्र.शिक्रीसं/ 
निविप्र/१७०२/२२-२३/का११/७००, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२३ चे पत्र. 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक: अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक १६ 
मार्च, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


सन १९९४ मध्ये पुणे येथे आयोजित झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेच्या निमित्ताने पुणे येथे 
म्हाळूंगे-बालेवाडी गावानजीक १५१ एकर इतक्या विस्तीर्ण परीसरात शिवछत्रपती क्रीडा नगरीची 


निर्मिती करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा आयोजनानंतर सदर क्रीडानगरीचा वापर हा 


राज्यातील विविध स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांचे व क्रीडा विषयक उपक्रमांचे आयोजनाकरीता 


करण्यात येत होता. तिसर्‍या राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धा सन ood च्या निमित्ताने शिवछत्रपती 


क्रीडा संकुलात असलेल्या विविध आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सूविधांचे नुतनीकरण करण्यात 


आले तर कांही सुविधा नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने शुटींग, 


बॅडमिंटन, अँथलेटिक्स, TRIM, कुस्ती, टेबल टेनिस, लॉनटेनिस, वेटलिफ्टींग, जलतरण या ९ 


खेळांच्या सुविधा व स्पोर्टस सायन्स सेंटर, फिटनेस सेंटर व वसतिगृहे या आनुषंगिक सुविधांची 
निर्मिती करण्यात आलेली आहे. तसेच पूर्वी असलेली कबड्डी, खोखो, वेलोड्रोम, फुटबॉल मैदान 


इत्यादी १५ प्रकारच्या विविध सुविधा क्रीडा संकुलात आहेत. या सर्व सुविधांचा नियमितपणे वापर 


होत असल्यामुळे वापरामुळे सदरहू क्रीडा संकुलाच्या दैनंदिन देखभाल व दुरुस्तीबाबत वारंवार 


खर्च करावा लागतो. याअनुषंगाने संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय, दिनांक ३० मार्च, २०१९ अन्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.११७/क्रीयुसे-१ 


शिवछत्रपती क्रीडा संकुलाच्या दैनंदिन देखभाल व दुरुस्तीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 


आलेली आहे. त्यानुसार शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, पुणे या क्रीडा संकुलाच्या दैनंदिन देखभाल व 


दुरुस्तीच्या विविध बाबींवरील खर्चांसाठी सन २०२२-२३ करीता सुधारित अंदाजानुसार 


उपलब्ध रू. १९६०.०० लक्ष अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, पुणे या क्रीडा संकुलाच्या दैनंदिन देखभाल व दुरुस्तीसाठी 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र.ई-३, २२०४-क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व 


खेळ, (१६) क्रीडा संकुल (१६)(०१), क्रीडा संकुलाची स्थापना (कार्यक्रम), (२२०४-१७०२), ३१, 


सहायक अनुदाने (वेतनेतर), या लेखाशिर्षांतर्गत सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार उपलब्ध 


रू. १९६०.०० लक्ष इतक्या तरतूदीमधून रू. ९८०.०० लक्ष ( अक्षरी रूपये नऊशे ऐंशी लक्ष फक्त) 


इतकी तरतूद खर्चासाठी वितरीत करण्यास व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त 


ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये उपरोक्त लेखाशिर्षाखाळीळ निधी खालील 


अटी/शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात यावा. 


|. उपरोक्त निधी आवश्‍यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी 


प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा 
निधी ठेऊ नये. 

॥. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध 
आदेडश/नियम/ शासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील 


वितरीत तरतूदीचा विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


3: उपरोक्त बाबींवरील खर्च “मागणी क्र.ई-३, २२०४, HIST व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व 


खेळ, (१६) (०१) क्रीडा संकुलांची स्थापना (२२०४ १७०२), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या 


लेखाशीर्षाखाळील सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दिनांक १६.०३.२०२३ मधील सूचनांनुसार मंजूर निधी खर्च 


करण्याची कार्यवाही करावी. यासाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना आंहरण व 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.११७/क्रीयुसे-१ 


संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी 


म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५५/१४७१,दिनांक 


२४.०३.२०२३ व वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.3९७/व्यय-५, दिनांक २९.०३.२०२३ अन्वये 


मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२९१९११०५९५२१ असा आहे. हे आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RANSING 2 
ANANDRAO DERE = 


(रणसिंग डेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 

. मा.मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 

. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 

. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
६. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, 

७. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे-बालेवाडी, पुणे. 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

११. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

१२. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 

१३. नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई. 

१४. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 

१५. अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. निवडनस्ती, क्रीयुसे-१. 


०८ WwW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


